राज्य शासकीय अधिकारी आणि अधिकारी 
यांना द्यावयाच्या प्रशिक्षणामध्ये सुधारणा 
करण्यासाठी अभ्यास समिती गठीत 
करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : टिआरएन- 2029 / प्र.क्र.२३/२१ /१२-अ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १५मार्च, २०२१ 


संदर्भ - १. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. टिआरएन-०९/प्र.क्र.३९/०९/ १२-अ, 
दि.२३.०९.२०११ 
२. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. टिआरएन-०१३/प्र.क्र.८४/१३/ १२-अ, 
दि.२०.१.२०१४. 


प्रस्तावना : - 

राज्य शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या प्रशिक्षणासाठी संदर्भ क्र. १ येथील 
शासन निर्णयामधील तरतूरदिंना अनुसरुन राज्य प्रशिक्षण धोरण राबविण्यात येते. त्याचप्रमाणे 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या राज्यसेवा परीक्षेद्वारे शिफारसप्राप्त उमेदवारांना संदर्भ क्र. २ 
मधील तरतूदिंना अनुसरुन एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतर्गत दोन वर्षांचे प्रशिक्षण 
देण्यात येते. 


२. सद्यस्थितीत कोविड-१९ या संसर्गजन्य आजाराच्या साथीमुळे उद्भवलेली 
लॉकडाऊनची परिस्थिती, त्याचप्रमाणे देशभरातील नागरिकांना पाळावे लागणारे शारिरिक 
अंतराचे निकष (physical distancing) आणि या सर्वामुळे प्रशिक्षणार्थ्यांना प्रशिक्षण संस्थांमध्ये 
प्रत्यक्षरीत्या उपस्थित राहून प्रशिक्षण घेणे शाक्य नव्हते. त्याचप्रमाणे शासकीय कामकाजाच्या 
अनुषंगाने अत्यावयक परिस्थितीत संबंधित अधिकारी, कर्मचारी यांना प्रशिक्षण संस्थांमधील 
प्रशिक्षणास उपस्थित राहण्यासाठी कार्यमुक्त करणे शक्‍य होत नाही. शासकीय कामकाजाच्या 
अनुषंगाने अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी पायभूत प्रशिक्षण, पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण, नविन 
विषयाची तोंडओळख प्रशिक्षण अशी प्रशिक्षणे त्यांच्या सेवाविषयक प्रगती आणि शासकीय 
कामकाजाच्या अनुषंगाने विहित वेळेत होणे आवश्‍यक आहे. सदर बाब विचारात घेऊन राज्य 
शासनाच्या प्रशिक्षण पदधतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर व्हावा आणि ONLINE स्वरुपातील 
प्रशिक्षणामध्ये वाढ व्हावी यासाठी प्रचलित प्रशिक्षण पद्धतीमध्ये आवश्‍यक त्या सुधारणा 
करण्यासाठी अभ्यास करुन शासनास शिफारशी सादर करण्यासाठी समिती गठित करण्याबाबत 
शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णयः- 

सन २०२० या वर्षात कोविड-१९ या संसर्गजन्य आजाराच्या साथीमुळे उद्भवलेली 
परिस्थिती तसेच डिजिटल क्षेत्रात सातत्याने होणारी प्रगती विचारात घेता शासनाच्या 
कामकाजात डिजिटल माध्यमांचा वापर अनिवार्य आहे. शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरएन- 2029 / प्र.क्र.२३/२१/१२-अ 


यांच्या प्रशिक्षणासाठी केंद्र शासनाने डिजिटल माध्यमांतून ONLINE प्रशिक्षण देण्यासाठी far 
कर्मयोगी अंतर्गत IGOT (INTEGRATED GOVERNMENT ONLINE TRAINING) हे माध्यम 
उपलब्ध करुन दिले आहे. सदर बाब विचारात घेऊन राज्य शासकीय कर्मचा-यांना तंत्रज्ञानाचा 
वापर करुन विहित वेळेत प्रशिक्षण देण्याकरीता प्रशिक्षणाचे वर्ग ONLINE / BLENDED स्वरुपात 
आयोजित करणे, त्यासाठी प्रशिक्षण संस्था आणि शासकीय कार्यालये येथे आवश्‍यक प्रणाली व 
व्यवस्था निर्माण करणे यासाठी प्रचलित प्रशिक्षण पद्धतीमध्ये सुधारणा होणे आवश्‍यक आहे. 
याकरीता राज्य प्रशिक्षण धोरण व एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत देण्यात 
येणा-या प्रशिक्षण पद्धतीमध्ये करावयाच्या सुधारणा व नविन प्रशिक्षण धोरण याबाबत अभ्यास 
करुन शासनास saz त्या शिफारशी सादर करण्यासाठी खालीलप्रमाणे अभ्यास समिती 
गठीत करण्यात येत आहे. 


१, श्रीमती सुजाता सौनिक, अ. मु. स. (सेवा) -अध्यक्ष 
२. श्री. आनंद लिमये, भा. प्र. से. -सदस्य 
३. श्री. संजय चहांदे, भा. प्र. से. -सदस्य 
४. श्री. विकास रस्तोगी, भा. प्र. से. -सदस्य 
प. उप सचिव (प्रशिक्षण) -सदस्य सचिव 


२. सदर समिती पुढील आदेशा होईपर्यंत कार्यरत राहील. समितीस कामकाजाच्या अनुषंगाने 
आवश्यक वाटल्यास इतर अधिका-यांना अध्यक्षांच्या परवानगीने आमंत्रित करता येईल. सदर 
समितीने वर नमूद केल्याप्रमाणे करावयाच्या सुधारणांच्या अनुषंगाने आपल्या शिफारशी 
लवकरात लवकर शासनास सादर कराव्यात. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७"///.)8॥॥8॥95॥[॥9.90९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०३१५१४४११०१००७ असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Rahul Vijay Kulkarni 


(राहुल कुलकर्णी) 
उप सचिव , महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ३२, 

२. मा. राज्यमंत्री (सा. प्र. वि) यांचे खाजगी सचिव/ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
३. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ३२, 

४. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 

५. सर्व समिती सदस्य 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरएन- 2029 / प्र.क्र.२३/२१/१२-अ 


अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (**पत्राद्वारे), 

महासंचालक, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधीनी, यशदा, पुणे 

संचालक, वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापन संस्था (वनामती), नागपूर 
१०.निवडनस्ती कार्यासन १२-अ, सीपीटीपी, सीपीटीपी-अ, सीपीटीपी-ब 


roan om 


पृष्ठ 3 पैकी ३ 


